खरीप पणन हंगाम २०१९-२०२० मध्ये खरेदी 
केलेल्या ज्वारी, रागी व मक्‍याचे लक्ष्य निर्धारीत 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०१९/प्र.क्र.१२७/नापु-२२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:- 


१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७/३/२०१६-पीवाय-॥।, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०१६. 

२) भारतीय अन्न महामंडळ, मुंबई यांच्या S & $8/००५5601500॥590/२०१७-१८/३० (Mah), 
दिनांक ३.०८.२०१७. 

३) शासननिर्णयअ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि. क्रमांकःखरेदी -१०१९/प्र.क्र.९८/नापु-२९, 
दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९. 


परिपत्रक :- 


सन २०१६-१७ च्या खरेदी पणन हंगामापासून विकेंद्रित खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात 
राबविण्याचा निर्णय घेण्या आला आहे. खरीप पणन हंगाम २०१९-२०२० मध्ये किमान आधारभूत 


किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये भरडधान्य 


खरेदीबाबत सर्व संबंधिताना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

2 खरीप पणन हंगाम 2098-2020 मध्ये भरडधान्य खरेदीचा कालावधी दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२०१९ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१९ असा निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या खरेदी 
धोरणानुसार विकेंद्रित खरेदी योजनेअंतर्गत राज्यातील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी 
करण्यात आलेल्या भरडधान्याचे राज्यातच वाटप करावयाचे आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात ज्या 
जिल्ह्यात ज्वारी, रागी व मका खरेदी करण्यात येणार आहे, त्याच जिल्ह्यामध्ये ज्वारी, रागी व 
मक्‍याचे वाटप अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना, त्याचप्रमाणात गव्हाचे 
परिमाण कमी करुन करावयाचे आहे. 

३. खरीप पणन हंगाम २०१९-२०२०मध्ये भरडधान्य खरेदीचा कालावधी दिनांक ३१ डिसेंबर, 
२०१९ रोजी संपत असल्याने, तद्नंतरच्या माहिन्यापासून म्हणजेच माहे जानेवारी, २०२० 
पासूनआपल्या जिल्ह्यात खरेदी करण्यात आलेल्या ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप ज्या महिन्यात 
करण्यात येईल, त्या प्रमाणात गव्हाचेनियतन कमी करुन ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप परस्पर सुरु 
करण्याबाबतच्या सूचनायाद्वारे देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकःअधापु-२०१९/प्र.क्र.१२७/नापु-२२ 


४. ज्वारी, रागी व मका यांच्या खरेदी व वाटपाबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी :- 
(अ) ज्वारी, रागी व मका खरेदीवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील खरेदी 
अधिकारी यांच्याद्वारे नियंत्रण ठेवून अभिकर्ता संस्थांमार्फत खरेदी केलेल्या ज्वारी, रागी व मका 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या गोदामामध्ये तत्काळ जमा करुन घ्यावा व तसे प्रमाणपत्र (पावती) 
अभिकर्ता संस्थेस द्यावे (द्यावी. तसेच खरेदीची अद्ययावत आकडेवारी तत्काळ शासनास (नापु-२९ व 
नापु-२२ कार्यासनास) सादर करावी. अभिकर्ता संस्था व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या 
आकडेवारीत तफावत आढळणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची 
राहील. 

(ब) ज्वारी, रागी व मक्याचे वाटप ज्या प्रमाणात करावयाचे आहे त्याप्रमाणात भारतीय अन्न 
महामंडळाकडून गव्हाची sas कमी करण्यात यावी. सदर ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप माहे 
जानेवारी, २०२० पासून सुरु करावे. 

(क) आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या ज्वारी, रागी व मक्‍याची संयुक्‍त 
तपासणी भारतीय अन्न महामंडळ व जिल्ह्यातील प्रतिनिधी (गुणवत्ता नियंत्रक) यांच्याकडून करावयाची 
आहे. त्यामुळे ज्वारी, रागी व मका यांच्या वाटपापूर्वी भारतीय अन्न महामंडळाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी 
पत्रव्यवहार करुन तत्काळ वरीलप्रमाणे संयुक्त तपासणी करुन घेण्यात यावी.संयुक्‍त तपासणीचा 
अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप 
सुरु करावे. खरीप पणन हंगाम २०१७-२०१८ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाने ज्वारी व मक्‍याचे वाटप 
सुरु झाल्यानंतर सदर संयुक्‍त तपासणी केली होती व त्याकरीता काही जिल्ह्यांना ज्वारी व मका 
खराब होऊ नये या दृष्टीने संयुक्‍त तपासणीपूर्वी ज्वारी व मका वाटपाकरीता मौखिक मान्यता दिली 
होती. त्याप्रमाणे ज्या ठिकाणी वाटपापूर्वी संयुक्त तपासणी शक्‍य नाही, त्या ठिकाणी भारतीय अन्न 
महामंडळाशी संपर्क साधून ज्वारी, रागी व मका वाटपाबाबत सत्वर कार्यवाही करावी. 

(ड)ोसदर खरेदी करण्यात आलेली ज्वारी, रागी व मका खराब होणार नाही याकडे व कोणत्याही 
परिस्थितीत माहे जानेवारी, २०२० पासून ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप होईल, ज्या याकडे उप 
आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी लक्ष पुरवावे व उचित कार्यवाही करण्याबाबत सर्व संबंधितांना सूचना द्याव्यात. 
(§) ज्वारी, रागी व मक्‍याची खरेदी झाल्यानंतर सदर ज्वारी, रागी व मक्‍याच्या वाटपाबाबतची 
कार्यवाही माहे एप्रिल, २०२० अखरेपर्यंत पूर्णकरण्याची दक्षता घ्यावी. याबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास 
संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, असे सर्व संबंधितांना सूचित करावे. 

(फ)सदर ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप केल्यानंतर, ज्या महिन्यात ज्वारी, रागी व मक्‍याचे वाटप केले 
आहे, त्यानुसार एकूण गव्हाच्या नियतनाऐवजी वाटप केलेल्या ज्वारी, मका व गहू यांच्या माहवार 
उचल वाटपाबाबतची माहिती, ज्या परिमाणात ज्वारी, मका व गव्हाचे वाटप करण्यात आले आहे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःअधापु-२०१९/प्र.क्र.१२७/नापु-२२ 


त्याबाबतच्या तपशिलासह योजनानिहाय माहिती पुढील विववरणपत्रात शासनास 
॥90॥२२.॥॥॥७०5(७५०५.॥ या ई-मेलवर सादर करावी. 


(आकडेवारी मे.टन मध्ये ) 
महिना शासनाने दिलेले | ज्वारी, रागीव ज्वारीचे नियतन मक्‍याचे नियतन | रागीचे नियतन 
गव्हाचे एकूण । मक्‍याचे वाटप 

नियतन करण्याकरिता 
गव्हाचे सुधारित 
केलेले नियतन 
AAY | PHH | AAY | PHH | AAY | PHH| AAY | PHH| AAY| PHH 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१११११६३५५१५००६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Satish Shridhar 27 
Supe 


dbafeb91e1127b17cef54d9c¢ 
16 1cbbb, cn=Satish Shridhar Supe 
05'30" 


(स. श्री. सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उप आयुक्त (पुरवठा) (नाशिक/पुणे/अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर) 

२. जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
(नाशिक/धुळे/नंदूरबार/अहमदनगर/जळगाव/पुणे/सातारा/सांगली/सोलापूर/औरंगाबाद/बीड/उ 
स्मानाबाद/जालना/अमरावती/अकोला/बुलढाणा/यवतमाळ/नागपूर) 

३. महाव्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, एफएसडी कॉम्पलेक्स, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, 
बोरीवली (पू), मुंबई- Yoo ०६६, 

त्यांना विनंती की, राज्यात खरीप पणन हंगाम २०१९-२०२० मध्ये ज्वारी व मक्‍याच्या 
वाटपाबाबतची कार्यवाही माहे जानेवारी, २०२० पासून सुरु करण्यात येणार असल्याने त्यापूर्वी 
संयुक्त तपासणीबाबतची उचित कार्यवाही करावी व संयुक्‍त तपासणीचे जिल्हावार वेळापत्रक 
सर्व संबंधित जिल्ह्यांना कळवावे. काही अपरिहार्य कारणास्तव सदर संयुक्‍त तपासणी वाटप सुरु 
करण्यापूर्वी होऊ हाकत नसल्यास तसे त्या संबंधित जिल्ह्यांना लेखी स्वरुपात कळवावे व 
त्यामध्ये ज्वारी व मका खराब होऊ नये या दृष्टीने त्याचे वाटप तपासणीपूर्वी सुरु करण्यात यावे 
असे देखील स्पष्टपणे कळवावे. तसेच तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ज्वारी व मक्‍याच्या दर्जाबाबतचे 
तपासणी केलेले प्रमाणपत्र संबंधित जिल्ह्यास देण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःअधापु-२०१९/प्र.क्र.१२७/नापु-२२ 


४. महाप्रबंधक, अदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक/महाव्यवस्थापक, मार्केटिंग फेडरेशन, 
कनमूर हाऊस, नरसी नाथा स्ट्रीट, मुंबई -४०० ००९, 
त्यांना विनंती की, ज्वारी व मका खरेदी केल्यानंतर तो तत्काळ संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांच्या ताब्यात द्यावा. तसेच त्याबाबतच्या पावतीसह ज्वारी व मक्‍याच्या खरेदीची 
अद्ययावत माहिती वेळोवेळी शासनास (नापु-२९ कार्यासनास) सादर करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत आकडेवारीमध्ये तफावत होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. 
प्रत, 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
५. कार्यासन अधिकारी(नापु-२९), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. संग्रहार्थ, नापु-२२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


